राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस उप अधीक्षक / 
सहायक पोलीस आयुक्त (Aare) या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेशा क्र.रापोसे-१७१९/प्र.क्र.४४/पोल-१(अ) 


शासन आदेश :- 
मुंबई पोळीस अधिनियम च्या कलम २२ (न) मधील तरतुदीनुसार पोलीस उप अधीक्षक / 
सहायक पोलीस आयुक्‍त (निःशस्त्र या संवर्गातील खालील पोलीस अधिकाऱ्यांची बदली त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे :- 


मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- २० फेब्रुवारी, २०१९. 


अ.क्र. । अधिकाऱ्याचे नांव सध्याच्या नियुक्तीचे ठिकाण नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 
|] श्री. उत्तम दामोदर | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
कडलग नाशिक ग्रामीण उपविभाग, नाशिक | चाळीसगांव उपविभाग, जळगांव 
ग्रामीण 
२ श्रीमती रिना उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
यादवरावजी जनबंधु | नागपूर ग्रामीण उपविभाग, नागपूर | भंडारा उपविभाग, भंडारा 
ग्रामीण 
3 श्रीमती प्रेरणा कट्टे । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
करवीर उपविभाग, कोल्हापूर | कोल्हापूर शहर उपविभाग, 
(बदली आदेझाधीन) कोल्हापूर 
8 श्री. प्रशांत अमृतकर | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
कोल्हापूर शाहर उपविभाग, | करवीर उपविभाग, कोल्हापूर 
कोल्हापूर 
५ श्री. विशाल वसंत | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
नेहुल ast उपविभाग, बीड (बदली | औरंगाबाद ग्रामीण उपविभाग, 
आदेशाधीन) औरंगाबाद ग्रामीण 
र श्री. सुदर्शन मुंडे  । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
कर्जत उपविभाग, अहमदनगर  । सिल्लोड उपविभाग, औरंगाबाद 
ग्रामीण 
२. श्री. अमोल गायकवाड, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, रोहा उपविभाग, रायगड यांची 


दि. २९.१०.२०१८ रोजीच्या आदेशान्वये उपविभागीय पोळीस अधिकारी, वसमत उपविभाग, हिंगोली 


या पदावर बदलीने पदस्थापना करण्यात आली होती. सदरहु बदली या आदेशाद्वारे रद्द करण्यात येत 


आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७१९/प्र.क्र.४४/पोल-१(अ) 


३. वर नमूद अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा. 
न्यायालयाचे आदेश, तसेच निवडणूक आचारसंहिता असल्यास, ते विचारात घेऊन तात्काळ पुढील 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


४. संबंधित अधिकाऱ्यांस बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्यासाठी नियंत्रक अधिकारी यांनी कार्यमुक्त 
करण्याबाबतची आवश्‍यक कार्यवाही करावी व संबंधित अधिकारी यांनी बदलीच्या ठिकाणी रुजू होऊन 
तसा अहवाल शासनास सादर करावा. 


चु. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१९०२२०१८१२४२३१२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b3 1abfcb1894c4c597cc944f19a89f474e7b98a708 


cc03eb46cd241a604d42bb, postalcode=400032, 
street=MAIN BUILDING, 2ND FLOOR,MANTRALAY,MUMBAI, 


ou=HOME DEPT, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
cn=KAILAS ARJUN GAIKWAD 


Date: 2019.02.20 18:14:30 +05'30' 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 


प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


प्रत :- 


महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री (गृह) (शाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

पोलीस आयुक्त, नागपूर/औरंगाबाद, 

पोलीस अधीक्षक, भंडारा/जळगांव/नाशिक/सातारा/कोल्हापूर/बीड/अहमदनगर/जळगांव 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, भंडारा/जळगांव/नाशिक/सातारा/कोल्हापूर/बीड/ 
अहमदनगर/जळगांव/नागपूर/औरंगाबाद. 

१०.संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत). 

११.निवडनस्ती / पोल-१(आओ.. 


०८ “७ AD -5 


o~ 
ae 
न 


on G&G & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


